वर्ष ८ , अंक ५८ ( २ ) ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


भाग एक ( को . वि.पु. ) ९७-१ 


सोमवार , सप्टेंबर १२ , २०२२ / भाद्रपद २१ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 

असाधारण क्रमांक ९ ७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

नगरविकास विभाग 


मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय ( मुख्य इमारत ) , ४ था मजला , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ . 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ . 

व 

क्रमांक नमुंम -१२१५ / प्र.क्र . १४ / १५ / नवि- २८. – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 
( सन १ ९ ६५ चा ४० ) च्या कलम ३४१ अ च्या पोट - कलम ( १ ब ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ३ ) नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धी केल्यानुसार , नगर विकास 
विभाग उद्घोषणा क्रमांक नमुंम - १२१५ / प्र.क्र . १४ / १५ / नवि -२८ , दिनांक ३१ मार्च २०१५ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने , अनुसूची - एक मध्ये नमूद ठाणे 
जिल्हातील महसूली गावांचे स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रातून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमित होणारे क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्याचा आणि 
उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्रासाठी दहिसर नगरपंचायत या नावाने नगरपंचायत घटीत करण्याचा आपला हेतू घोषित केला होता 
; 

आणि ज्याअर्थी , शासनास उक्त उद्घोषणा विखंडीत करणे इष्ट आहे , असे वाटते ; 


त्याअर्थी , सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम ( १ ९ ०४ ) चा १ ) चे कलम २१ आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) च्या तरतुदी व त्या संदर्भात शासनास समर्थ करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
उक्त नमुंम -१२१५ / प्र.क्र . १४ / १५ / नवि -२८ , दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजीची उद्घोषणा तात्काळ विखंडीत करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास बधान , 
शासनाचे उप सचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२ , २०२२ / भाद्रपद २१ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 
dated the 12th September 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No. NMMC - 1215 / C.R . 14 / 15 / UD - 28. - Whereas , vide Government Proclamation , Urban 
Development Department No. NMMC.1215 / C.R.14 / 15 / UD - 28 , dated the 31st March 2015 , issued 
in pursuance of the provisions of sub - section ( 1B ) of section 341A read with sub - section ( 3 ) of 
section 3 of the Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
( Mah . XL of 1965 ) , the Government of Maharashtra had announced its intention to specify the 
local area of revenue villages in the Thane District specified in the Schedule - A appended thereto 
being an area in transition from rural area to urban area , to be a transitional area and to constitute 
a Nagar Panchayat by the name of Dahisar Nagar Panchayat for the said local area ; 

And whereas , the Government considered it expedient to rescind the said Proclamation ; 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) , read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904 ) and of all other powers enabling it in that behalf , 
the Government of Maharashtra hereby rescinds the Government Proclamation , Urban 
Development Department No. NMMC . 1215 / C.R.14 / 15 / UD - 28 , dated the 31st March 2015 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS BADHAN , 

Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


